सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक- 
एक्स१, मुख्य SERN “२२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण” या लेखाशीर्षातंर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: २५ फेब्रुवारी, २०२०. 


aa: १) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. १ एप्रिल, २०१९. 
२) शासन परिपत्रक,महिळा व बाल विकास विभाग क्र. बीजीटी- २०१९/प्र.क्र. १४/का-४, 
दि. १० एप्रिल, २०१८. 
३) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का७अ, 
दि. २४ मे,२०१९ 
४) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुले, २०१९. 
५) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग,क्र.मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का७अ, 
दि. १९ जुले,२०१९ 
६) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. २२ जानेवारी, २०२० 
प्रस्तावना: 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-४ येथील दिनांक ८.७.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये सन २०१९-२० 
च्या माहे डिसेंबर अखेर पर्यंतचा नऊ महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा 
अर्थसंकल्पित निधी एकुण वार्षिक तरतुदीच्या ६० % च्या मर्यादेत वितरित करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात 
आली आहे. तद्नंतर वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-६ येथील दिनांक २२.१.२०२० च्या परिपत्रकान्वये 
अनिवार्य बाबींकरिता अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या ८० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरित करण्यास परवानगी देण्यात 
आली आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या सदर परिपत्रकातील नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून तसेच 
वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष या बाबी विचारात घेऊन महिला व बाल 
विकास विभागातंर्गत मुख्य HERI २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या लेखाशीर्षाखाळी अनिवार्य 
बाबींकरिता अनुज्ञेय होणारा निधी वितरित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण या लेखाशीर्षांतर्गत अनिवार्य बाबींचा खर्च भागविण्यासाठी वित्त विभागाच्या दिनांक २२.१.२०२० 
च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार संबधित लेखाशीर्षाखाळी सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामधील 
स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केल्यानुसार निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


2. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे हे 
राहतील त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
ayaa ge यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची, 
केंद्र शासनाच्या मागदर्शाक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील दिनांक २२.१.२०२० च्या 
परिपत्रकामधील तरतुदीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००२२५१०५२१०५३३० असा आहे. सदरचा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 


La | 5 j n g DN: CN = Lalsing Ramchandra Gujar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
1 Maharashtra, OU = Women And Child 
R a mM C h a n d ra G UJ a r Development Department 


Date: 2020.03.13 12:34:30 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
३) महालेखापाल 9/2, ( लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
४) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ( आयुक्तालय, महिला व बाळ विकास,पुणे मार्फत) 
५) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद ( आयुक्‍तालय, महिला व बाल 
विकास, पुणे मार्फत) 
सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 
सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई हहर/मुंबई उपनगर 
९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 
qo) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 
99) कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७ वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१२) अवर सचिव (का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी 
वरीलप्रमाणे निधी वितरित करावा. 
१४) निवड नस्ती-का-७ अ 


& 
४) 


---. rer wr lc 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२९/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबाआ-२०१९/प्र.क्र. २९/का-७अ, दिनांक २५ फेब्रुवारी,२०२० सोबतचे 


विवरणपत्र 
(रुपये हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नाव लेखाशीर्ष | अर्थसंकल्पिय ८०% आतापर्यंत  ।याझासन 
अंदाज वितरणासाठी | वितरित [परिपत्रकानुसार ८० 
२०१९-२० । उपलब्ध निधी | केलेला निधी (टक्केच्या मर्यादेत 
वितरित करावयाचा 
उर्वरित निधी (५-६) 
चिन Q 3 | ok | षु ६ 9 
2234 सामाजिक सुरक्षा व कल्याण महिला व बाल कल्याण 
| ०१-वेतन २२३५ २०७२ ३२२५०० २५८००० १९३५०० ६४५०० 
०३ अतिकालिन भत्ता ६५३ 422.80 329.20 930.80 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० २५६० १९२० ६४० 
११ देशातंर्गत प्रवास खर्च ४५०६ ३६०४.८० २७०३.७० ९०१.१० 
१३ कार्यालयीन खर्च ९५०२ ७६०१.६० ५७०१.२० १९००.४० 
१४ भाडेपट्टी व कर ३५५३ २८४२.४० २१३१.८० ७१०.६० 
१७ संगणक खर्च ३९८ ३१८.४० २३८.८० ७९.६० 
२१ पुरवठा व सामग्री | 90 ८० ६० २० 
२६ जाहिरात व प्रसिद्धी ४०० ३२० २४० ८० 
२८ व्यावसायिक सेवा Yo ४० ३० | | ० 
५० इतर खर्च २० १६ १२ g 
५१ मोटार वाहने ३५ २८ २१ 9 
एकुण ३४४९१७ २७५९३३.६० | २०६९५०.३० ६८९८३.३० 
२ (09)(03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व | २२३५ २३२१ 
पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदान(स्थानिक क्षेत्र) 
३६ सहायक अनुदाने(वेतन) ८५९६८ ६८७७४.४० | ५१५८०.८० १७१९३.६० 
३ (२३)(०१)संरक्षण अधिकारी(अनिवार्य) २२३५॥८५७ 
०१-वेतन १५४३६३ १२३४९०.४० | ९३६१७.८० २९८७२.६० 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ १०२५.६० ७६९.२० २५६.४० 
११ देझातंर्गत प्रवास खर्च ३३०० २६४० १९८० ६६० 
१३ कार्यालयीन खर्च १००००० ८०००० ६०००० २०००० 
१४ भाडेपट्टी व कर ४१७८ ३३४२.४० २५०६.८० ८३५.६० 
१७ संगणक खर्च ७५५७ ६०४५.६० ४५३४.२० १५११.४० 
२०-इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० २८७२ २१५४ ७१८ 
एकुण २७४२७० २१९४१६ १६५५६२ ५३८५४ 
४ (०१(०१ ठेव संलग्न विमा | २२३५२२५२ 
योजना(अनिवार्य) 
५०-इतर खर्च २४० १९२ १४४ ४८ 
५ (09)(04) इमारतींची दुरस्ती २२३५ २२४१ 
२७ लहान बांधकामे २१०० १६८० १२६० ४२० 
Lalsing Ramchandra BRN टण ca CNS, 
Gujar Das 200009 19 120886 0580 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


